महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील शैर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 

रियर Vere wet पेंढारकर, जि. नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२०/प्र.क्र. २०१/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - २९/१२/२०२०. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय,सा. प्र. वि. क्र. मगौपु-२०१७/प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक ३१.०१.२०१९ 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/१२६७ 
दिनांक १९/११/२०२०. 
प्रस्तावना- 


महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
शासकीय अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नं. ०३१३०- एन, रियर ऐंडमिरल राजेश पेंढारकर 
यांना राष्ट्रपती सचिवाळलयाच्या आदेशा क्र. सं. ०८- प्रेस/२०२०, दि. २६ जानेवारी, २०२० अन्वये अति विशिष्ट 
सेवापदक हे पदक प्रदान करण्यात आले आहे. नं. ०३१३०- एन, रियर ऐंडमिरल woe पेंढारकर यांना 
रु. २,००,०००/- इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचालक,सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ 
च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, नाव व | शौर्य/सेवापदक | पदक प्राप्त झाल्याचा 


नं. ०३१३०- एन, रियर एंडमिरल राजेश | अति विशिष्ट | २६ जानेवारी, 2020 । २,००,०००/- 
पेंढारकर सेवापदक 

Flag Officer Commanding, 

HQ:s Maharashtra Naval Area, 2nd 

Floor, Menor House, INS Angre, 

Mumbai - ४००००१ 


२. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी ५०% म्हणजे 
रु.१,००,०००/- (रू. एक लाख फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ५०% रक्कम म्हणजे रु. १,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२०/प्र.क्र. २०१/२८ 


(रू. एक लाख फक्त) मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत 
सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 
३. वरील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च 
रु. १,००,०००/-(रू. एक लाख फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण 
सेवा, ८०० -इतर खर्च, (००)(०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११३) ०५- बक्षिसे' या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. तसेच 
सदरचा खर्च हा मासिक निधी विवरणपत्रानुसार करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, नाशिक 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, नाशिक यांनी कोषागार 
कार्यालय, नाशिक येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करण्यात यावी. 
4. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, क्र मगौपु-२०१७ /प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक ३१.०१.२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा 
अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२९१५४७०६३२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
int Of Mahara: neral Adi 


Sarita Rishi Bandekar =: 


899९239007: 


|९-400032, st a, 
2.5.4.20=b31073f189a9b7ba7ef841687ad2f151460b9ae8c9e4e2740bbe 
265, 


D ) e ५ h m U k h serialNumber=e40a063b6b4e8/59191350aa6fec292a5SdbSbf8829c64d 
6c44e00a701 cdaac, cn=Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 


Date: 2020.12.29 15:51:01 +05'30° 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
3. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
. जिल्हाधिकारी,नाशिक, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 

७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

८. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, नाशिक, 

९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई 
११. नं. ०३१३०- एन, रियर एंडमिरल Weal पेंढारकर Flag Officer Commanding, HQes Maharashtra 

Naval Area, 2nd Floor, Menor House, INS Angre, Mumbai - ४००००१ 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032, 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


षु 


eS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


